आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील सहाय्यक आयुक्‍त समाज 
कल्याण, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱयांच्या 
सन २०२० मधील नियमित बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा HAH: सकआ - २०२०/प्र.क्र. १२१/ आस्था-२ 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 


SIR आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम-४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट अ 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रेड पे ५०००) संवर्गातील खालील 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या 


ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अक्र | अधिकाऱ्यांचे नांव | नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
हि २ ३ किक आलल 
ना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, | सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, सातारा 
i श्री.नितीन उबाळे ick भत यर (रिक्त पदावर) 
जिल्हा परिषद, अहमदनगर (रिक्‍त पदावर) 
ererorey omer, Rear are सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, 
. ल ७ 
२ | श्री.एस.के. वसावे आयुक्तालय ञ नाशिक (श्रीम.प्राची वाजे यांच्या बदलीने 
, पुणे. डी ae 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
ais सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, | संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
३ | श्रीमती प्राची वाजे ane aaah नाशिक (रिक्‍त पदावर) 
नाशिक पडताळणी समिती, नाशिक (रिक्‍त पदावर) 
eae संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात | सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे 
श्रीमती संगिता वणव आ त सलत च्या त 
8 ae प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | श्री. गायकवाड यांच्या बदलीने 
डावखर eee aq 
अहमदनगर रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा 
५ | श्री.संतोष जाधव । प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | परिषद सोलापूर (रिक्‍त पदावर) 
उस्मानाबाद 
कता दाता जान सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, 
ae ल >| औरंगाबाद : 
&  श्री.पांडुरंग वाबळे वग गी 3 औरंगाबाद (श्री.शिवाजी sree यांच्या 
अहमदनगर वव वय पदावर) 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
ह श्री.एस. एस. | सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, | सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, 
शेळके औरंगाबाद जालना (रिक्‍त पदावर) 
: श्री.बी. आर. | सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, | सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, 
चव्हाण हिंगोली यवतमाळ (रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र. १२१/ आस्था-२ 


२. श्री.विजय गायकवाड, सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांच्या बदलीबाबत स्वतंत्रपणे 
आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे - 

१. बदलीबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी त्यांचेकडील कार्यभार 
परिच्छेद क्र.२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व अन्य प्रकरणी अन्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 

२. बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यावर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्चभवल्यास संबंधित आस्थापना SRSA जबाबदार धरण्यात येईल. 

३. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र 
ठरतील. 

४. प्रस्तुत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१६४४०२५४२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e ७ e Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice 
And Special Assistance, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a4735 


e 6798e6c9cf27e4353d60e51, 
serialNumber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1f6aa493c7 
8a5335f985651f937888df7a89, cn=Anil Kondaji Ahire 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण , संस्था पुणे 
) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, 
) सर्व अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) मांत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११) मा.सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती आस्था-२. 


